पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २० एप्रिल, २०२३ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

२. शासनपत्र क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२३ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, 
दिनांक २३ मार्च, २०२३ 

४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 
२०२३ 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 


परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 


बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनाची कर्मचारी निहाय 


अचूक परिगणना करुन पुढील महिन्याच्या १ तारखेपासून, आवश्‍यक असणाऱ्या निधीची मागणी 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


संबंधित जिल्हा परिषदांनी शासनाकडे करण्याच्या सूचना संदर्भाधीन दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 


च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदांतर्गत कार्यरत 


कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सन २०२२-२३ या अर्थिक वर्षात फेब्रुवारी, २०२३ या महिन्याकरीता 


जिल्हा परिषदेला शासनाकडून अनुदान अनुज्ञेय होत असून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या या महिन्याच्या 


वेतनाची अचूक परिगणना करुन कर्मचारीनिहाय सविस्तर तप्ील शासनास सादर करण्याबाबत 


संदर्भाधीन दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२३ च्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदांना कळविण्यात आले 
होते. ज्या जिल्हा परिषदांनी सदर माहिती विहित वेळेपूर्वी अचूकरित्या सादर केली आहे, अशा 


जिल्हा परिषदांना संदर्भाधीन दिनांक २३ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये आवश्‍यक निधी 


वितरीत करण्यात आला आहे. आता या जिल्हा परिषदांना पुढील कालावधीसाठी तसेच मासिक 


वेतनाची अचूक परिगणना करुन माहिती सादर करणाऱ्या अन्य जिल्हा परिषदांना माहे फेब्रुवारी, 


२०२३ पासून पुढील कालावधीसाठी वेतन अनुदान वितरीत करण्याची आवश्‍यकता आहे. 


त्यानुषंगाने संबंधित लेखाशीर्षातर्गत उपलब्ध निधी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दिनांक ३० 


जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या 


नियमित वेतनासाठी तसेच ज्या जिल्हा परिषदांना या शासन निर्णयापूर्वी शासन मान्यतेने निधी 


वितरीत केला जात होता, san जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने पदे मंजूर करण्यास 


संदर्भाधीन दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने मंजूरी दिली आहे, तसेच 


ज्या कर्मचाऱ्यांना या शासन निर्णयापूर्वी शासन मान्यतेने निधी वितरीत केला जात होता अशा 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 23 


कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ३६, 


सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली एकूण रुपये २,०५,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी 


पाच लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 
अ. | जिल्हा | कर्मचाऱ्यांची करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
क्र. | परिषद संख्या ३६, ae अनुदाने ay 
| 7 | ? 2 & टा 
१ | नांदेड २९ ३६,००,०००/- रूपये छत्तीस लाख फक्त 
२ | रत्नागिरी २८ ३५,००,०००/- रूपये पस्तीस लाख फक्‍त 
३ | औरंगाबाद LY €0,00,000/- रूपये ऐंशी लाख फक्त 
४ | कोल्हापूर ४ ३,५०,०००/- रूपये तीन लाख पन्नास हजार फक्त 
५ | सांगली २४ २५,००,०००/- रूपये पंचवीस लाख फक्त 
६ | लातूर ८ ९,००,०००/- रूपये नऊ लाख फक्त 
७ | भंडारा ७ ६,५०,०००/- रूपये सहा लाख पन्नास हजार फक्त 
८ | पालघर 93 १०,००,०००/- रूपये दहा लाख Had 
एकूण १९७ 2,04,00,000/- । दोन कोटी पाच लाख फक्त 
२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 


कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिली आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन/भत्त्यांकरीता 


संदर्भाधीन दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये पदे निर्माण केली आहेत, अशा 


कर्मचाऱ्यांचे माहे फेब्रुवारी, २०२३ पूर्वीचे वेतन प्रलंबित असल्यास, उपरोक्‍त अनुदानातून ते अदा 


करुनये. 


३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही 


वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या 


कारवाईस पात्र असतील. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 23 


४. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केळेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता 


घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची 


संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महाळेखापाल कार्यालयाने 


नोंदविलेल्या खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील 


निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक 


अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 


रक्‍कम एकत्रितरित्या व 0॥॥8 पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


ठु. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 


सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


हः या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५- 


पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ 


पाणीपुरवठा योजना, (09)(00) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी 


वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


छ. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ 


एप्रिळ, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणाळीवर 


उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 


परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 23 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२०११५५०९४०२८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
BA LAS A H F B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592b 


d8a91d2970b24702e05968e19f, 
pseudonym=ECB735300543A776F 1DE7 14D85AF521F7 
953६955, 
serialNumber=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC9 


828471B3251EEE2D5C23FD681EC41CEFA, 
cn=BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 


Date: 2023.04.20 12:39:22 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/ रत्नागिरी/ औरंगाबाद/ कोल्हापूर/ 
सांगली/ लातूर/ भंडारा/ पालघर 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/ रत्नागिरी/ औरंगाबाद/ कोल्हापूर/ 
सांगली/ लातूर/ भंडारा/ पालघर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/ रत्नागिरी/ औरंगाबाद/ कोल्हापूर/ सांगली/ लातूर/ 
भंडारा/ पालघर 


कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, नांदेड/ रत्नागिरी/ औरंगाबाद/ 
कोल्हापूर/ MTS लातूर/ भंडारा/ पालघर 


प्रत, 


वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, दिनांक २० एप्रिल, 2023 
सोबतचे विवरणपत्र 
अक्र, कर्मचा-याचे नाव सेवा निवृत्ती दिनांक 
बाचा 
बा 
el 


श्री. एस. एस. पवार जोडारी ३०.०४.२०२३ 
काला 
२६ श्री. Ish ]ोख महंमद नांदगांवकर मजूर २९.०२.२०२४ 
२७ श्री. अशोक रघुनाथ चिकणे जोडारी ३१.०३.२०२७ 
२८ श्री. एस. डी. महाकाळ संगणक ३१.०३.२०२७ 
औरंगाबाद जिल्हा परिषद 


fini 
iin 
TT 
RTE 
Te 
Te 


श्री. एन. एस. मते 

२ श्री. एम. एम. कुलकर्णी 
३ श्री. बी. एस. जोगदंडे 
४ श्री. जी. आर. साळवे 
५ श्री. एल. के. जोगदंडे 
६ श्री. यु. एन. चंदनसे 
७  श्री.डी. ए. जोगदंडे 

८ श्री. बी. एम. जगदाळे 
९ श्री. एस. एस. नाडे 

| 90 श्री. ए. बी. जाधव 

श्री. बी. के. मते 

१२ शश्री.के.डी.गाढे 

१३ श्री. एस. बी. मोरे 

१४ श्री. एस. एन. मुठे 

१५ श्री. बी. डी. जगताप 
१६ श्री. जे. डी. बोरसे 

१७ श्री.एस. बी. मते 

१८ SHY. STIR. के. जाधव 
१९ श्री. एल. के. सालपूरे 
२० _ श्री. आर. एस. फुलसौदर 
२१ श्री. एम. व्ही. पवार 
२२ श्री.आर.वाय. मते 
२३ (sft. ame. SP. मोरे 

२४ श्री. एन. के. दांडेकर 


२५ श्री. एस. एस. आधाने ३०.०६.२०२४ 
39 
४० 
a 
a त्यात 
डर 


३७ 
ट्‌ 
९४० 
४१ 
BQ 
41 
8५ 
४8६ 
8७ 
४९ 
Yo 


| ४५ | श्री. दादासाहेब काकासाहेब नरके ३१.१२.२०२६ 


श्री. गुलाब सदाशिव आगळे व्हॉल्वमन ३१.०५.२०२८ 


श्री. उत्तम देऊबा शिदे ३१.०३.२०२५ 
ळर 


८२ श्री. गोकुळ सुखदेव भरत वालमन ३१.०८.२०२९ 
८३ श्री. बाबासाहेब विश्वनाथ इंगळे वालमन ३१.०७.२०३१ 
८४ [eade बाजीराव सोनवणे वालमन 05560 RNS 
कोल्हापूर जिल्हा परिषद 
मुकादम 


श्री. गणपत शामराव पाटील 
२ श्री. बाबासो. महादेव जाधव 
३ श्री. कृष्णात हिंदुराव पोवार 
४ श्री. संभाजी श्रीपती कांबळे 


| 


३०.०४.२०२३ 
३०.०७.२०२३ 
३१.१०.२०२४ 
३१.०५.२०२४ 


ala 


मुकादम 
सांगली जिल्हा परिषद 


मजूर 
मदतनीस 
मदतनीस 


णम 
तं 
-प|-प 


4 
al 


श्री. बजरंग आप्पा साळुंखे 

२ श्री. बाबासाहेब अकबर समलेवाले 
३ श्री. एम. ए. एडके 

४ SL. SIR. के. जगताप 

५ श्री. एस. आर. पाटील 

६ श्री.एम.बी. लांडगे 

७ श्री. एस. जी. वाघमारे 

८ Si. Si. जी. सदामते 

९ श्री. शिवाजी गणपत पाटील 

| 90 ||श्री. तानाजी कृष्णा तानगे 

श्री. शंकर मारुती पवार 

१२ श्री. सुभाष मारुती चव्हाण 

१३ श्री. संजय सखाराम पाटील 

१४ श्री. इश्वर तुकाराम चव्हाण 

१५ श्री. नंदकुमार पांडुरंग जमदाडे 
१६ श्री. विष्णु ज्ञानु भोसले 

१७ श्री. डी. आर. ढोबळे 

१८ Sit. एस. एम. जाधव 

१९ श्री. व्ही. बी. भगत 

२ 
२१ श्री. एन. डी. बारगीर 
२२ श्री. एस. एम. जमादार 


७ 


न? 
st 
क 
न 
3 


श्री. एन. आर. मुजावर मजूर ३१.०८.२०२८ 
मजूर ३०११२०२ 
मजुर 30.08 202 
मजुर 99.04.2085 
मजुर इ१.१२,२०२ 
मजूर 30.08, 2088 
वंपचालक ३०.०६.२०२३ 
पंपचालक १.०१.२०२७ 
मजूर ३०.०२.२०२६ 
व्हॉलमन REAR ROR 
पंपचालक 30.99.2088 
व्हॉलमन 39.00.2085 
व्हॉलनन १.०१,२०२८ 


__१_| 
८ 


re 30.99.2083 
ere ३१०५२०२ 
re $9.90 2026 
आत्माराम 
१ 
१ 


२ 
३ 
छं 
दु 
& 
(9 


मजूर 30.08 2088 


BALASAHEB BABASAHEB 
HAJARE 


a Faia शिवराम aes मजूर 


श्री. रामभाऊ शिवराम पाटील मजूर ३१.१०.२०२८ 


2 
3 
te} 
4 
द 
७9 
८ 
९ 

| 90 

१२ 

१३ 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


